डॉ. किरण पटेल एज्युकेशनल ट्रस्टचे, सरदार 
वल्लभभाई पटेल पॉलिटेक्निक, बोरीवली (प., 
मुंबई-४००१०३ (डीटीई कोड-३३०६) या पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील पदविका अभ्यासक्रम 
बंद झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात व्दितीय वर्षास 
प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांचे अन्य संस्थांमध्ये 
स्थलांतर करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१९३/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१६७/१८) / 
तांशि-५, दिनांक ९/०८/२०१८. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/विद्यार्थी स्थलळांतरण/२०१८/९५६, दिनांक ०८/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


डॉ. किरण पटेल एज्युकेशनल ट्रस्टचे, सरदार वलभभाई पटेल पॉलिटेक्निक, बोरीवली 


(प.), मुंबई-४००१०३ (डीटीई कोड-३३०६) या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील ऑटोमोबाईल 
इंजिनिअरींग, कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरींग, सिव्हील 


इंजिनिअरींग हे पदविका अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात व्दितीय वर्षात प्रवेशास पात्र 


असलेल्या एकूण ११ विद्यार्थ्याचे अन्य संस्थांमध्ये स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र 


शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर 


स्थलांतरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


डॉ. किरण पटेल एज्युकेशनल ट्रस्टचे, सरदार वललूभभाई पटेल पॉलिटेक्निक, बोरीवली 


(प.), मुंबई-४००१०३ (डीटीई कोड-३३०६) या संस्थेतील ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग, कॉम्प्युटर 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१९३/१८)/तांशि-५ 


इंजिनिअरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरींग, सिव्हील इंजिनिअरींग हे पदविका 


अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात व्दितीय वर्षात प्रवेशास पात्र असलेल्या एकूण ११ 


विद्यार्थ्यांचे खाळीळ तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार अन्य संस्थांमध्ये संबंधीत अभ्यासक्रमांच्या 


Waar क्षमतेच्या मर्यादेत (Within Intake) राहून स्थलांतर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. विद्यार्थ्यांचे ज्या संस्थेत स्थलांतर अभ्यासक्रमाचे नाव स्थलांतर करावयाच्या 
करावयाचे आहे त्या संस्थेचे नाव विद्यार्थ्यांची संख्या 

षि साई शिवा एज्युकेशनल ट्रस्टचे | ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग ०४ 
मुछाळा पॉलिटेक्निक, ठाणे 
(डीटीई कोड-३२६७) 

२. | शिवाजीराव एस. जोंधळे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग शिंग 
तंत्रनिकेतन, आसनगाव, (डीटीई 
कोड-३२८०) 

३. |e पॉलिटेक्निक (फादर | ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग शिश 
ao चारीटीस), वाशी, नवी 
मुंबई (डीटीई कोड- ३२५८) 

४. | कला विद्या मंदीर इन्स्टिट्युट ऑफ | कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग शा 
टेक्नॉलॉजी तंत्रनिकेतन, मालाड, त्त 
fon शी अगड शग 

कम्युनिकेडान अरींग 

५. | विद्यावर्धीनीचे भाऊसाहेब वर्तक | सिव्हील इंजिनिअरींग ०२ 
तंत्रनिकेतन, वसई, ठाणे (डीटीई 
कोड-३२६२) 

६ । प्रविण पाटील कालेज ऑफ | सिव्हील इंजिनिअरींग | 
डिप्ळोमा इंजिनिअरींग अण्ड 
टेक्नॉंलॉजी, भाईंदर, 

(डीटीई कोड-३२७७) 
एकूण i 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१९३/१८)/तांशि-५ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८३११११९१४५००८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil 


pos गी 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc905817! 


Ra g h U n at h 5719b9dfb87a96579dc30c265d6; 


Katkar 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


सहसंचालक विभागीय कार्यालय, मुंबई, 


संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


निवड नस्ती / तांशि-५. 


seria INumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65111 
97206b94720842cda576febebf84581fc52a, 


| Raghunath Katkar 


Date: 2018.08.31 11:22:29 +05'30' 


(SLX. काटकर) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


